गंगा नदीची महती विशद करण्यासाठी 
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनास व खर्चास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.१०६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जून, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण 
८२२३/प्र.क्र.१०६/सां.का.४, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२३ 
२) सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सां.का.सं./९१४, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२३. 
३) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक ६ मार्च, २०२३ 
४) सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सां.का.सं./३४९४, दिनांक २० जुन, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने विभागामार्फत विविध विषयांना स्पर्श करणाऱ्या 
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन करण्यात येत आहे. त्यातीलच एक भाग 
म्हणून विभागाकडून राज्यातील नद्यांबाबत जनजागृती व्हावी, यासाठी “चला जाणुया 
नदीला” हा उपक्रमही हाती Taso आहे. त्याच धर्तीवर देशातील महत्वाच्या “गंगा” या 
नदीवर आधारीत सांस्कृतिक कार्यक्रमाद्वारे “गंगा” नदीबद्दलची माहिती तसेच विरघळलेल्या 
प्राणवायुची बिकट परिस्थिती, वाढते प्रदुषण इ. बाबत जनजागृती करण्याच्या मुख्य हेतूने 
संपन्न झालेल्या कार्यक्रमाच्या खर्चास उपर्निदिष्ट क्रं. ३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली होती. तथापि सदर कार्यक्रमासाठी झालेल्या वाढीव खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“गंगा” या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनावरील झालेला वाढीव खर्च रुपये 
२९,५६,४९०/- (रुपये एकोणतीस लाख छप्पण्ण हजार चारी नव्वद फक्‍त) एवढ्या रकमेस 
खालील तपशिलानुसार या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


अ.क्र खर्चाचा तपशिल अंदाजित खर्च 


| . | व्हिडिओ शुटिंग, छायाचित्रण (व्हिडिओ प्रांडकान अँण्ड पोस्ट | १९,१३,९६०/- 
प्रॉडक्छान सर्व्हिस, एडिटिंग, पॅकेजिंग, मास्टरिंग) 


२. | चहा, अल्पोपहार व्यवस्था ३,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.१०६/सां.का.४ 


3. | पोडियम, स्टेज फुल सजावट, कारपेट, ब॑रिकेटिंग, स्टेज | ४,७८,८००/- 
सजावट, व्हीआयपी एरिया सेटअप, होस्टेस, सुरक्षा व्यवस्था 
ड्‌. 


४. | बैठक व्यवस्था व बैठक व्यवस्थापन (आरएसव्हीपी) २,६३,७३०/- 


एकूण रुपये | २९,५६,४९०/- 


०२. सदरचा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, कला व 
संस्कृती Wares, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य कला 
संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ १५०७) - ५० 
इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. निधी वितरीत करण्यापुर्वी सदर कार्यक्रमाचे छायाचित्रे, ऑडियो व 
व्हीडियो तसेच इतर अनुषंगीक बाबी संबंधीतांकडून प्राप्त करुन घेणे संचालक, सांस्कृतिक 
कार्य, मुंबई यांना अनिवार्य राहील. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥0/१५9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०६२७१८२७३९४४२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASAD MAHADEV ®:: 
MAHAJAN 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.१०६/सां.का.४ 


२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवाळय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 
५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


